अधिक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संबर्गातून 
अधिक्षक मध्यवर्ती कारागृह, वर्ग-१ (राजपत्रित गट अ) 
या संबर्गातील सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
- शासन निर्णय क्र. जेएलडी ३२९९/९५९/८९/पीआरएस-१ 
मंत्रालय,मुंबई इ०००३२. विनांक २० एप्रिल २००२ 


शासन निर्णय: कारांगृह विभागातील "अधीक्षक जिल्हा कारागृह, बर्ग-शराजपत्रित गट अ)" 
या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांना "अधिक्षक मध्यवती कारागृह, वर्ग-१ (राजपत्रित 
गट A)" या पदांवर खाली दर्शविल्याप्रमाणें पदोन्नती देण्यात येत आहे . सदर अधिकारी Tela 
पदाचा अधिभार स्वीकारतील त्या दिनांकापासून पदोभ्नती देण्यात येत आहे. ही पदोशती महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगा'च्या सहमतीच्या अधीन राहुन देण्यात थेत आहे. पदोन्नतीमुळे सदर 
अधिका-यांची "sear जिल्हा कारागृह, बर्ग-शराजपत्रित गट आ" या पदावरील तसेच 
पदोभ्नत पदावरील आंतरख्रेणी सेवाज्येष्ठता प्रभावित होणार नाहीत 


(२) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पृणे यांनी ae उल्लेख केल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सदर पदोशतीस मान्यता घेण्यास शासनाने विहित केल्याप्रमाणे 
आवश्यक त्या प्रस्तावाच्या २ प्रती संबंधितांच्या अद्याबत गोपनीय अभिलेख नस्तीसह शासनास 
तातडीने पाठवाव्यात. 


(३) या पदोन्नत्या तात्काळ प्रभाबाने लागू करण्यात येत आहेत. यास्तज कारागृह 
महानिरीक्षक यांनी संबंधधत अधिका-यांना तातडीने त्यांच्या पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास 
कार्यमुक्त करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करावेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


'उप सचिव, गृहे विभाग, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, | 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा अनुजेयता),मुंबई/नागपूर- 
सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 


निवासी _ लेखांपरिक्ता अधिकारी, मुंबई, पुणे'ठाणे/कल्याण/अकोला/नांदेड'परभणी/ 
नागपूर/रत्नागिरी/सावंतंबाडी 

संबंधित अधिकारी 

निवड़नस्ती/पौआरएस-१. 


